वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील अंतर्गत 
ड्रेनेज व पाईप लाईनची दुरुस्ती कामांच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०६/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक २७/१०/२०२३ 
वाचा:- 
(१) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र क्र.राऊआ (ज.सं.)/आस्था-१४/माझगांव, 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव-इमारत दुरुस्ती/२३-२४/ब-२३४३, मुंबई 
दिनांक १३/०९/२०२३ 
(२) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र क्र.राऊआ (ज.सं.)/आस्था-१४/माझगांव, 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव-इमारत दुरुस्ती/२३-२४/ब-२४९४, मुंबई 
दिनांक १३/१०/२०२३ 
(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९, 
(४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील अंतर्गत ड्रेनेज व पाईप लाईनची दुरुस्ती 


कामाकरिता प्रभारी अधिक्षक अभियंता, (सा.बां.),मंडळ, मुंबई यांनी दिनांक २८.०८.२०२३ च्या 
पत्रान्वये रु.५२,८५,३३३/-इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त आहे.प्रस्तुत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
वस्तू व सेवाकर भवन,माझगांव येथील अंतर्गत Sto व पाईप लाईनची दुरुस्ती 
कामाकरिता रु. ५२,८५,३३३/- (अक्षरी रुपये बावन्न लाख पंच्याऐंशी हजार तीनठ]ो तेहत्तीस फक्त) 
इतक्या रकमेच्या खालील अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित किंमत 


Providing and fixing the downtake pipe inside duct area at | रु.१३,१४,०१३/- 
GST Bhavan, Mazgaon, Mumbai. 


Repairs to downtake pipe and drainage line at A-B & C-D | रु.१९,८५,३६०/- 
wing of old GST Bhavan, Mazgaon, Mumbai. 


Repairs to downtake pipe and drainage line at E-F & G-H | रु.१९,८५,९६०/- 
wing of New GST Bhavan, Mazgaon, Mumbai. 


एकूण रु.५२,८५,३३३/- 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०६/वि.प्र.४ 

२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९-सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर 
(०५)(०१) मोठी बांधकामे-विक्रीकर (४०५९ ०७३४) (अनिवार्य), ५३ मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. मात्र विहित 
पध्दतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

oF सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद 
क्र.१३४ (१ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३१०२७१२४५०४४२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावांने 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


SUNIL GANGARAM ‘issues 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfad 
8149e690564bc 1366, p Cod 
INumber=F96 13C315644DFDC2C9D1B7756FDB444D87637 
6B01E337B8015FCF7DA90A4CFD, SUNIL GANGARAM. 
GANGARKAI 
Date: 2023.10.27 12:51:18 +05'30' 
(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


—O 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई १०, 

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

निवड नस्ती. 


Sf 222 222 2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


